Ten जगते 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID: desk9¥8.gad-mh@gov.in 
क्र:संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (का.१४) दिनांक: १९.०४.२०२४. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
संबंधित प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४ मधील 
सह सचिव /उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ: १. शासनाचे समक्रमांकाचे दि.०३.०४.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२. शासनाचे समक्रमांकाची दि.१२.०४.२०२४ रोजीची पत्रे. 
महोदय, 


उपरोक्‍त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन पत्र क्र.१ अन्वये, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 


(यशदा), पुणे येथे दि.२२.०४.२०२४ ते दि.०३.०५.२०२४ या कालावधीमध्ये सह सचिव/ उप सचिव संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षणाकरिता ६१ अधिकाऱ्यांचे व संदर्भ क्र.२ येथील 


पत्रान्वये ५ अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देरान करण्यात आले आहे. 


२. सदर पत्रांन्वये या प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या, खाळील सह सचिव /उप सचिव 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नावे प्रशिक्षणातून वगळण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम विभाग 

| 9 | श्रीमती पुष्पा प्र.साबळे सह सचिव | वित्त विभाग 

२ | श्री.विष्णुदास पुं.घोडके उप सचिव | दिव्यांग कल्याण विभाग 

3 | श्री.संतोष ब. कराड उप सचिव =| कृषिव पदुम विभाग 

४ | श्री.संतोष वि. रोकडे उप सचिव | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

५ | श्री.सोमनाथ व. पोटरे उप सचिव | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
(प्रतिनि-उपायुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका) 

६ | श्री.मनोजकुमार गो. महाले उप सचिव | नगर विकास विभाग 

७ | श्री.अजिक्य व. बगाडे उप सचिव =| पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

८ | श्रीमती राजश्री रा. सारंग उप सचिव । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (का.१४) 


३. उपरोक्त सह सचिव /उप सचिव पुढील प्रशिक्षण सत्रामध्ये हजर न राहिल्यास शासन अधिसूचना, 


दि.०२.०२.२०२२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबद्ध प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मधील 


नियम ५ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. सदर बाब संबंधित सह सचिव /उप सचिव यांच्या 


निदर्शनास आणून द्यावी. 


४. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या ७७///.॥8॥8॥/95॥॥॥9.90५९.॥)॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१९११०६४१६६०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by VINAYAK BABURAO ॥॥॥५६ 
Vi N AYA K BA B RA DN: c=! GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPAR’ IT, 
1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défaéffel 2c2ad5c605c2 
10045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899F46BEBFB7A99707 
\AYAK BABURAO MANE 
Date: 2024.04.1 1:19:57 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१.सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
२.उप सचिव (का.१२ ३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.संबंधित सर्व सह /उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत). 
४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


